सन २०२०-२१ मध्ये मा. बाळासाहेब 
ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन 
प्रकल्पास रु. ३ कोटी निधी वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृव्यप्र ५४२०/प्र.क्र. ६३/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक- १८ सप्टेंबर, २०२० 


१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.:- HA - ४६१९/प्र.क्र.७०/८-अ, दि. ११.०९.२०१९ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र.१७/८-ओ, दि.११.०९ २०१९ 
३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.:- कृव्यप्र - ४६१९/प्र.क्र.9९/८-ओ, दि.१४.२.२०२० 
४. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.:- कृव्यप्र - ५४२०/प्र.क्र.६३/८-अओ, दि. ११.०६.२०२० 
५. प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प, 
यांचे पत्र क्रमांक स्मार्ट/पीसीएमयु/ळेखा/बजेट २०२०-२१/६९०/२०२०, दिनांक २७.०७.२०२० 
प्रस्तावना:- 


मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची (SMART) राज्यातील सर्व 
जिल्हयांमध्ये ७ वर्ष कालावधीत (सन २०१९-२० ते २०२६-२७ पर्यंत) अंमलबजावणी करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करिता संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये 
“महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प संस्था” स्थापन करण्यात आली आहे. 
जागतिक बँकेने या प्रकल्पास दि. २३ मार्च, २०२० पासून कर्ज कार्यान्वित (Loan Effectiveness) करून 
दिलेले असून प्रकल्पाची अंमलबजावणी पुढील ७ वर्ष कालावधीत पूर्ण करावयाची आहे. संदर्भ क्रमांक 
४ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ मध्ये प्रकल्पाकरिता ३१- सहाय्यक अनुदान या उद्दिष्ट 
शीर्षाखाली रु.३.९४ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. प्रकल्प संचालकांनी संदर्भ क्र. ५ येथील 
पत्रान्वये ३३-अर्थसहाय्य या उद्दिष्ट शिर्षाखाली रु. ३ कोटी निधी वितरणाची विनंती केली होती, 
त्यानुसार सदर निधी वितरणाची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णय : - 

१. सन २०२०-२१ करिता प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन 
प्रकल्प यांना प्रकल्पाच्या राज्य हिस्स्याच्या लेखाशीर्षाखाली रु. १ कोटी (रुपये एक कोटी फक्त) 
आणि बाहय हिस्स्याच्या लेखाशीर्षाखाली रु. २ कोटी (रुपये दोन कोटी फक्त) असा एकूण रु. ३ 
कोटी निधी (रुपये तीन कोटी फक्त) ३३-अर्थसहाय्य या उद्दिष्ट शिर्षाखाली वितरीत करण्यात येत 
असून त्याचा तपश्लील पुढीलप्रमाणे: 


शासन निर्णय क्रमांकः HAM ५४२०/प्र.क्र. ६३/८-ओ 


(रुपये कोटीत) 
उद्दिष्ट शीर्ष राज्य हिस्सा बाह्य हिस्सा एकूण 
33- अर्थसहाय्य १.०० २.०० 3.०० 


उपरोक्त प्रमाणे वितरीत राज्य आणि बाहय हिळ्याचा निधी सन २०२०-२१ मध्ये पुढील 
लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


राज्य fears लेखाशीर्ष बाह्य हिळ्ड्याचे लेखाकीर्ष 
मागणी क्र. डी-३ मागणी क्र. डी-३ 
२४०१-पीक संवर्धन २४०१-पीक संवर्धन 
(११५) लहान/सीमांत शेतकरी व कृषि | (११५) लहान/सीमांत शहोतकरी व कृषि 
मजूरांसाठी योजना मजूरांसाठी योजना 


(00) (०४) महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व | (co) (०५) महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व 
ग्रामीण परीवर्तन प्रकल्प (राज्य हिस्सा २७.५९%) | ग्रामीण परीवर्तन प्रकल्प (बाह्य हिस्सा 
(२४०१ ॥९५१) ७२.४१%) (२४०१ ॥९६९) 

33- अर्थसहाय्य ३३-अर्थसहाय्य 


. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण रु. ३ कोटी निधीचे कोषागारातून आहरण व 


वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प 
(SMART) संस्था, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी आणि सदर संस्थेच्या वित्त विशोषज्ज्ञ यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


, या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा प्रथम प्राधान्याने मागील आर्थिक 


वर्षातील शेतकऱ्यांची प्रलंबित देयके व सामुदायिक कामांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी 
विनियोग करण्यात यावा तसेच प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण 
परिवर्तन प्रकल्प यांनी ३३-अर्थसहाय्य या उद्दिष्टशीर्षाखाली खर्च झालेल्या रकमांचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र वेळोवेळी शासनास सादर करावे 


. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग करून प्रकल्प संचालक, 


मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, पुणे यांनी खर्ची पडणाऱ्या निधीची 
जागतिक बँकेकडून सत्वर प्रतिपूर्ती मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी 
अहवाल पाठवावा. 


. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे प्रकल्प संचालकांना प्रत्येक तिमाहीस 


अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे निधी वितरीत करण्यात येईल. अगोदरच्या तिमाहीस वितरीत 
केलेला निधी पूर्णपणे खर्ची पडल्यानंतर व तसे उपयोगित प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर पुढील 
तिमाहीकरीता निधी वितरीत करण्यात येईल. सदर संदर्भाकित शासन निर्णयातील सर्व अटींचे 
काटेकोरपणे पालन होईल याची प्रकल्प संचालकांनी दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृव्यप्र ५४२०/प्र.क्र. ६३/८-ओ 


६. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं -२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ ३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० 
नुसार विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने, या परिपत्रकानुसार तसेच नियोजन विभागाच्या 
मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १७१ /२०२०/व्यय-१, दि. ९.०९.२०२० अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९१८१२४३०६१५०१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andg 
DN: c=IN, ०५ Of Maharasht =Agricult id 


Shrikant ADF Department, talCode=400032, st=Maharash 


2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe19b8965025d482b1 bee fff. 
62085c34db6bfd8 


i ber=d8d d. 1200 cffd. f 
Chandrakant १1096 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

२. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. अतिरिक्त मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव (ग्राम विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (नगर विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (महिला व बाल विकास), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.सचिव (जलसंधारण), मृदा व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.आयुक्‍्त (कृषि) तथा प्रकल्प संचालक, मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण 

परिवर्तन प्रकल्प, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२.आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३.आयुकक्‍त, सहकार, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४.आयुक्‍्त, पुणे महानगर पालिका, पुणे 
१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 
१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ, नागपूर 
१७. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः HAT ५४२०/प्र.क्र. ६३/८-अओ 


१८. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२०. व्यवस्थापकीय संचालक, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन, मुंबई 

२१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकार विकास महामंडळ, मुंबई 
२२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 

२३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबई 
२४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशन, पुणे 

२५. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 

२६. महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 

२७. सह GASH लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई ३२ 
२८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

२९. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

३०. निवडनस्ती (८-ओ). 


ae 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


